पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामधील राज्य शासनाचा 
समभागापोटी रक्‍कम महाराष्ट्र मेट्रो रेल 
कार्पोरेशन लि. यांना प्रदान करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एमआरडी-३३१८/प्र.क्र.११५(२)/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १ जानेवारी, २०१९. 
पहा :- 
. नगर विकास विभाग शासन निर्णय, क्र पीएमआर-३३१३/प्र.क्र.२९/नवि-७, दि. २९ ऑक्टोबर, 2093 
. नगर विकास विभाग शासन निर्णय, क्र. पीएमआर-३३१६/प्र.क्र.१३२/नवि-७, दि. २३ डिसेंबर, २०१६ 
. नगर विकास विभाग शासन निर्णय, क्र एमआरडी -३३१७/प्र.क्र.२६/नवि-७, दि. ३१ मार्च, २०१७. 
. नगर विकास विभाग झासन निर्णय, क्र एमआरडी -३३१७/प्र.क्र.१०४/नवि-७, दि. १२ ओक्टोबर, २०१७. 
५. नगर विकास विभाग शा. नि. क्र. एमआरडी-३३१८/प्र.क्र.३९/नवि-७, दि. २१ एप्रिल, २०१८ 
६. वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक अर्थसं.२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२ एप्रिल, २०१८ 
७. नगर विकास विभाग परिपत्रक क्रमांक बीयुडी-.२०१८/प्र.क्र.५५/नवि-४, दिनांक ०३ एप्रिल, २०१८. 
८ 
8 


Cc AW A -O 


. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक पुरक-२०१८/प्र.क्र.९५/अर्थ-३, दिनांक २७ जुले, २०१८ 
. नगर विकास विभाग शासन परिपत्रक क्र. पुरक-२०१८/प्र.क्र.१३८/नवि-४, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१८. 


प्रस्तावना: 


पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ मधील मार्गिका क्रमांक १ (पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट- 
लांबी १६.५८९ कि.मी.) व मार्गिका क्रमांक २ (वनाज ते रामवाडी - लांबी १४.६६५ कि.मी.) या 
रु.११४२० कोटी किंमतीच्या उन्नत व अंशत: भुयारी मेट्रो प्रकल्पाच्या सुधारीत प्रस्तावास केंद्रीय 
मंत्रीमंडळाने दिनांक ७ डिसेंबर २०१६ रोजी व राज्य मंत्रीमंडळाने दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ रोजी 
मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यशासनाने झा. नि. क्र. पीएमआर -३३१६/प्र.क्र.१३२/नवि-७, 
दि. २३.१२.२०१६ अन्वये शासनाने मान्यता दिली. केंद्र शासनाने क्र K-9809/(N-9)/2098-MRTS- 
॥ दिनांक ९ जानेवारी २०१७ च्या पत्रान्वये मान्यता दिली आहे. केंद्रशासनाने पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास 
मान्यता देताना यापूर्वी स्थापन झालेल्या नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेडानचे ( केंद्र व राज्य शासनाचा 
संयुक्‍त उपक्रम) राज्यस्तरीय महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन अशा केद्र व राज्य शासनाचा ५०:५० 
संयुक्‍त सहभाग असलेल्या विशेष हेतू वहन कंपनी (SPV) मध्ये परिवर्तन करण्यास तसेच पुणे महानगर 
मेट्रो रेळ प्रकल्प राबविण्यासाठी" महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉपोरेशन लिमिटेड " या केंद्र व राज्य शासनाचा 
संयुक्‍त उपक्रम seal Hares पर्पज व्हेईकल (एस.पी.व्ही.) कंपनीकडे सोपविण्यास मान्यता दिली 
आहे. सदर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचा समभाग रु. १३१० कोटी तसेच केंद्र शासनाचे कर (५०%) 
साठी रु. ६४४ कोटी आणि राज्यस्तरीय/स्थानिक करावरील खर्चासाठी रु ३०२.२० कोटी असे 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१८/प्र.क्र.११५(२)/नवि-७ 


९४६.२० कोटी राज्य शासनाकडून दुय्यम कर्जसहाय्य हे त्याची व्याजासह परतफेड करण्याची 
जबाबदारी संबंधीत विशेष हेतू वहन कंपनीची राहील या अटीवर देण्यास मान्यता दिली आहे. पुणे 
मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरिता राज्यशासनाकडून रु.१३१० कोटी इतके समभाग (Equity) द्यावयाची आहे. 
त्यापैकी महाराष्ट्र मेट्रो रेळ HiRes लि. कंपनीस राज्यझासनाच्या समभागापोटी आतापर्यंत सन 
२०१६-२०१७ मध्ये रु. १० कोटी, सन २०१७-१८ मध्ये रु. ८० कोटी व सन २०१८-१९ मधील मंजूर मूळ 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून रु.७० कोटी असा एकूण रु. १६० कोटी निधी वितरित करण्यात आला 
आहे. 


०२. सन २०१८-१९ मध्ये पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या समभागापोटी मूळ 
अर्थसंकल्पीय तरतूद रु.१०० कोटी मधून संदर्भिय शासन निर्णय दि.२१.०४.२०१८ अन्वये रु.७० कोटी 
निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच सदर प्रयोजनासाठी माहे जुले, २०१८ च्या पुरवणी 
मागणीद्वारे रु.३१२.७६७३ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सन २०१८-१९ मधील मंजूर 
तरतूदीमधून रु. २१८ कोटी इतका निधी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. कंपनीस पुणे मेट्रो रेल्वे 
प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या समभागापोटी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


१. पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाचे समभाग म्हणून सन २०१८- 
१९ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून रक्‍कम रु. २१८,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोनशे अठरा कोटी 
फक्त) महाराष्ट्र मेट्रो रेळ कार्पोरेशन लि. यांना प्रदान करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त रक्‍कम "मागणी क्र. एफ-५, ४२१७ नगरविकासावरील भांडवली खर्च, co 
सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांमधील गुंतवणूका, राज्य योजना (00) (०६) 
पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील राज्य शासनाचा समभाग, ५४ गुंतवणूक (४२१७०७६६)" या सन २०१८-१९ 
मधील मंजूर तरतूदीमधून खर्ची घालण्यात यावी. 


३. उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी, नवि-५, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उपसचिव न.वि.-५, नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद -१ मध्ये 
नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून काढून ती महाराष्ट्र मेट्रो 
रेल कार्पोरेशन लि. यास देण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. नगर विकास 
विभागाच्या रोख शाखेने देयक तयार करुन ते अधिदान व Sar अधिकारी, मुंबई यांचेकडे पाठवावे. 
याबाबतच्या खर्चमेळाची कार्यवाही नवि- ३१ कार्यासनाने करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१८/प्र.क्र.११५(२)/नवि-७ 


४. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी राज्य शासनाकडून समभागापोटी त्यांना सदर 
वितरणासह आतार्यंत वितरित केलेल्या (रु १० कोटी + रु.८० कोटी + रु.७० कोटी + सदरचे २१८ 
कोटी) रु.३७८ कोटी रक्कमेचे महाराष्ट्र मेट्रो रेळ कार्पोरेशन ळि.चे समभाग मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र 
राज्य यांच्या नांवे करण्याची कार्यवाही करावी. 


प. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. यांनी राज्यशासनाकडून समभागपोटी त्यांना सदर 
वितरणासह आतापर्यंत वितरित केलेल्या (रु Io कोटी + रु.८० कोटी + रु.७० कोटी + सदरचे २१८ 
कोटी) रु. ३७८ कोटी रक्कमेचे भांडवली समभाग महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन ळि.कडे जमा झाल्याचे 
दिनांकासह प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


६. महाराष्ट्र मेट्रो रेळ कार्पोरेशन लि. यांनी केंद्रशासन/राज्यशासन/ पुणे महानगरपालिका/ 
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका इ. कडून प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबतचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 


छ. पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीबाबत राज्य शासनाच्या वतीने आयुक्त, पुणे 
महानगरपालिका यांनी स्वतंत्र लेखे ठेवावेत व वितरीत झालेल्या निधीचे संनियंत्रण करावे. 

८. व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र मेट्रो रेळ कार्पोरेशन लि. यांनी सदर रक्कम प्राप्त 
झाल्याचे व सदर रक्‍कम ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर केली आहे ती त्याच प्रयोजनाकरिता खर्च केल्याचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र आयुक्‍त, पुणे महानगरपालिका यांचे मार्फत सादर करावे. 

९» राज्य शासनाकडून पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरीता राज्यशासनाचे समभाग म्हणून आतापर्यंत 


रु.१६०.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर आदेशान्वये वितरीत होणाऱ्या 
निधीनंतर होणाऱ्या एकूण वितरीत निधीची परिस्थिती खालील प्रमाणेः 


अ.क्र दिनांक रक्‍कम निधी वितरीत करणाऱ्या एकूण वितरीत 
(रु.कोटी) संस्थेचे नाव निधी (रु.कोटी) 
ee 39.03.2099 १०.०० राज्य शासन १०.०० 
२ १२.१०.२०१७ ८०.०० राज्यशासन 80,00 
3 29.08.2092 (9०.०० राज्यशासन १६०.०० 
४ सदरचे वितरण २१८.०० राज्य शासन ३७८.०० 


१०. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं.२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२ एप्रिल, 
२०१८ मधील परिच्छेद क्र. ७ मधील अटींची व त्यासोबतच्या परिशिष्टातील नमूद केलेल्या 
बाबींच्या तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१८/प्र.क्र.११५(२)/नवि-७ 


१9: 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०१०११२३९११०२२५ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vishnu 


Shripati Patil 


Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban 
Development Department, postalCode=400032, 

st= ra, 


4508a75a767041512feeaa6b8f2d5bc8cafs57F 


९0. ce4bbb772da09, 

seri mber=f8a0fc598f692587efafe9bd62df9e449fdf81c80 
3c27adf1782c97c76ebcba5, cn=Vishnu Shripati Patil 

Date: 2019.01.04 15:17:55 +05'30' 


(वि.श्री. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 


३. सचिव, शाहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 


g. 

qo. 
११, 
१२. 
93. 
१४. 
१६५. 
१६. 
१७. 


. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे 

. आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड. 

. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर Wear विकास प्राधिकरण, पुणे. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. नागपूर 
. महालेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 


निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 


सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२ . 


अधिदान व लेखाधिकारी मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-३), अर्थसंकल्प-१६, अर्थसंकल्प-३. 
नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४) 

उपसचिव नवि-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी नवि-४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
रोख शाखा (५ प्रती), 

निवड नस्ती, नवि-७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


